महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळास सन २०२१-२२ 
करिता सहायक अनुदान देणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:- ग्रामदा-२०२०/प्र.क्र.५१/ज-१अ 
पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ जुले, २०२१ 


संदर्भ- १. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.जीडीएन १०७४/१६०७/ग-२, 
दि.१४/०५/१९७६. 
२. महसूल व वन विभाग, शासन अधिसूचना क्र.ग्रामदान-२०१९/प्र.क्र.६३/ 
ज-१अ, दि.०९/०८/२०१९. 
३. महसूल व वन विभाग/कार्यासन ब-१ ची दिनांक ०८/०६/२०२१ ची 
टिपणी. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.२४/०६/२०२१. 
५.महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.४८/ब-१, 
दि. ३०/०६/२०२१. 
६.महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाचे दि.१३/५/२०२१ चे पत्र. 
संदर्भाधीन क्र.२, शासन राजपत्रातील अधिसूचना क्र. ग्रामदान-२०१९/प्र.क्र.६३/ 
ज-१अ, दि.९/८/२०१९ अन्वये, मा. श्री.जयवंत गंगाराम मठकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र 
ग्रामदान मंडळाची पुर्नस्थापना करण्यात आलेली आहे. संदर्भाधीन क्र.१, महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. जीडीएन-१०७४/१६०७/ग-२, दि.१४.५.१९७६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाला अनुदान देण्याबाबत अटी व शर्ती विहित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुषंगाने, संदर्भाधीन क्र.६ दिनांक १३/५/२०२१ च्या पत्रान्वये, महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाने 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता सहायक अनुदान वितरीत करण्याची शासनास विनंती 
केलेली आहे. 
०२. यानुषंगाने नमूद करण्यात येते की, महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळास कार्यकर्त्यांचे मानधन, 
कार्यालयीन खर्च, कार्यकर्ता प्रशिक्षण व इतर किरकोळ खर्च इत्यादी खर्च भागविण्याकरीता 
सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात रु.२९,७०,०००/- (रुपये एकोणतीस लाख सत्तर हजार 
फक्‍त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली होती. तसेच, संदर्भाधीन क्र.४ च्या शासन 
निर्णयानुसार, वित्त विभागाने एकूण अर्थसंकल्पीत निधीपैकी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या १५ 
टक्के एवढया vasa निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे या विभागास उपलब्ध करुन 
दिलेला असून सदर निधी या कार्यक्रमांतर्गत वितरणासाठी उपलब्ध असल्याचे नमूद केले आहे. 
त्यानुसार, संदर्भ क्र.३ येथे नमूद कार्यासन ब-१ च्या टिपणीन्वये, महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाला 
सहायक अनुदान (२२२५००६५) या लेखाशीर्षाखाली रु.२९,७०,००००/- इतक्या अनुदानाच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामदा-२०२०/प्र.क्र.५१/ज-१अ 


१५% च्या मर्यादेत रु.४,४५,५००/- (रुपये चार लाख पंचेचाळीस हजार पाचशे फक्त) इतके 
अनुदान माहे जून,२०२१ अखेर अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणाळी (BEAMS) वर उपलब्ध केले 
आहे. 


०३. तरी, महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळास कार्यकर्त्याचे मानधन, कार्यालयीन खर्च, कार्यकर्ता 
प्रशिक्षण व इतर किरकोळ खर्च इत्यादी खर्च भागविण्याकरीता रु.४,४५,५००/- (रुपये चार 
लाख पंचेचाळीस हजार पाचशे फक्त) इतकी रक्‍कम मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात येत आहे. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली तरतूद “आहरण व 
संवितरण अधिकारी, रोख शाखा” महसूल व वन विभाग यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी कोषागार/उपकोषागार यांच्याकडे पाठविण्यात 
येणाऱ्या बिलांसोबत जोडल्या जाणाऱ्या कॉम्प्युटर Rava गौण/उपशीर्षाच्या संगणक 
संकेतांकांचा न चुकता उल्लेख करावा. 

आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्री.प्र.शां.पाटील, कक्ष अधिकारी, रोख शाखा, 
महसूल व वन विभाग यांच्या सहीने व नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री. अ.सो.देशमुख, उप सचिव, 
महसूल व वन विभाग यांच्या प्रतिस्वाक्षरीने याबाबतचे देयक तयार करून अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई यांचेकडे पाठवावे. 


०४. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाला या आदेशाद्वारे मंजूर 
करण्यात आलेली अर्थसंकल्पीत निधीपैकी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या १५ टक्केच्या मर्यादेत 
म्हणजेच रु.४,४५,५००/- (रुपये चार लाख पंचेचाळीस हजार पाचछी फक्त) इतकी रक्‍कम 
“सी-५-२२२५-अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण -८०, 
सर्वसाधारण -८००, इतर खर्च- (००) (००) (०२)- महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळाला सहायक अनुदान 
(कार्यक्रम) (२२२५००६५), १३,कार्यालयीन खर्च” या लेखाशिर्षा खाली खर्ची टाकण्यात यावी. 
सदर रकमेचा रेखीत PASAT “ अध्यक्ष, महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळ (Chairman, Maharashtra 
Gramdan Mandal)” यांच्या नावे काढण्यात यावा. 


०५. अध्यक्ष, महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळ यांनी सन २०२१-२२ करीता मंजूर वितरीत 
अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घाळून आणि लेखापरीक्षण करुन,लेखापरीक्षण 
अहवाल शासनास सादर करावा. तसेच, सदर निधी वितरीत झाल्यानंतर त्याबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


०६. महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२१ च्या अनुषंगाने शासन वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या परिपत्रक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि.२४/०६/२०२१ सोबतच्या 
परिशिष्ठातील बाब.क्र.३ मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रस्तुत जुन्या योजनेत्तर योजनेच्या स्वरूपात 
अथवा व्याप्तीमध्ये बदल होत नसल्याने वित्त विभागाची सहमती आव्यक नाही. 


०७. सदर शासन निर्णय निर्गमीत करताना शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/ 
प्र.क्र.३०/ २०१३/विनियम भाग-२, दि.१७/०४/२०१५ भाग पहिला उपविभाग एक अनुक्रमांक- 
२७, नियम क्रमांक- १४९ मधील अटींचे पालन केले आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्रामदा-२०२०/प्र.क्र.५१/ज-१अ 


०८. 


सदर शासन निर्णय, शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२१०७१९१६१७२७०३१९ असा 
आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केला आहे. 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by RAMESH 5-॥/॥॥ CHAVAN. 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND. 
FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mi ti 
2.5.4.20=7ada4e8fa1 1566f3b9c9f7b5fa123945d54f8e3d5b09d05b 


:dfa09b97ee45cad, 
pseudonym=8681E76138CFE5A3E889AB0B442F95DD2288C273, 
C H AVA N serialNumber=EB458B05E05EE27F435BD399537405D44E1C88021 
CF038B060AC10B9D8FB8787, RAMESH SHIVAJI CHAVAN 
Date: 2021.07.19 16:25:13 +05'30' 


(रमेश चव्हाण) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखापरीक्षा) (लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई/नागपूर 

अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

मा. मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव./वि.का.अ., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर सचिव (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मुंबई-३२ 
उप सचिव (रोख शाखा), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

उप सचिव (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सह सचिव (ज-१आअ), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

श्री.जयवंत गंगाराम मठकर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळ, ९-१०, प्रथम, 
हॅप्पी कॉलनी, कोथरुड, पुणे-३० 

अवर सचिव RIAA), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
अर्थसंकल्प -४/व्यय-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन अधिकारी (ल-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

श्री. मारोतराव तुळशीराम खैरकर, सचिव, महाराष्ट्र ग्रामदान मंडळ, , 
मु.पो.नेहरोली, ता.वाडा, जि.पाळघर-४२१३१२. 

निवडनस्ती (ज-१ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


